सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील 


अर्थसंकल्पित तरतुद वितरीत करण्याबाबत... 
सहायक अनुदान 
महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.६१/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- 23 मे, २०२२. 
वाचा :-१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.१९१/नवि-१४, 
दि.१६.०६.२०१७. 
2) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.७९/नवि-१४, 
दि.३१.०३.२०२१. 

४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

५) अर्धशासकीय पत्र, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५.०४.२०२२.. 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर 
नगरपरिषदांना सहायक अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या ₹२३००.४० कोटी निधीपैकी तूर्त ₹३२२.०५६ कोटी 
निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे. 

उपरोक्तनुसार, सदर प्राप्त अनुदान नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालयास बीम्स 
प्रणालीव्दारे वितरीत करावयाचे आहेत. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर 
नगरपरिषदांना सहायक अनुदान देण्यात येते. सन २०२२-२३ करीता या प्रयोजनार्थ अर्थसंकल्पीत 
निधीपैकी वितरण प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेले ₹३२२.०५६ कोटी सहायक अनुदान संबंधित नगर 
परिषद/नगरपंचायत/ महानगरपालिका यांना वितरीत करण्याकरीता नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयास वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. नगरपरिषदांसाठी der प्रणालीद्वारे wet झालेले सहायक अनुदान संदर्भिय 
दि.१६.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने थेट 
नगरपरिषदा/नगरपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करावे. 
३. नगरपरिषदांना वितरीत होणारे सहायक अनुदान नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयाकडून थेट नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या बँक खात्यात जमा करण्याकरिता सह 
आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व सहायक आयुक्त (लेखा), 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहे. 
४. सदरचा निधी वितरीत करतांना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०२.०४.२०१८ मधील 
अटींची पुर्तता केल्यावरच तसेच ७५% उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच सदर निधी संबंधित 
नगरपरिषदांना वितरीत करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.६१/नवि-१४ 


षु. सदरचा निधी मागणी क्रमांक- एफ-२, २२१७, नगरविकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे 
नगरपरिषदांना द्यावयाचे सहायक अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)(२२१७ ८०६६) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
६. महालेखापाल यांच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांचा आहरण व संवितरण निहाय निपटारा एक महिन्यात करण्यात यावा. सदरची 
प्रमाणपत्रे अधिदान कार्यालयास सादरन करता ती महालेखापाल कार्यालयास सादर करावीत. 
७. वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित संक्षिप्त देयकांचा निपटारा 
एक महिन्यात करण्यात यावा. 
८. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने अतिप्रदान झालेल्या रकमांची संबधित 
नगरपरिषदांकडून त्वरेने वसूळी करावी. तसेच सदरची वसुली ९११, अतिप्रदानाची वसुळी, (००) 
(०२) अतिप्रदानाची वसूली (योजनेतर) (२२१७९९५७) Wo, वजा वसुली या लेखाशिर्षाखाली 
करण्यात यावी. 
९. सदरील शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२३१२१३१०९३२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7db996f7c088dbf2d76ad8548436295 7aab596e46ec268eca3b9822a 
a62fd32b, pseudonym=0A2F599A7 118DE7D0584BC29092414A732ASCDB4, 


A H A RA B D ) D ) H E serialNumber=67648AD8C40ECF8DOF91 1EAF72D918202F02F540836A5F65E8 
B71C0A69D61291, cn=SACHIN DATTATRAY SAHASRABUDDHE 
Date: 2022. +05'30' 


05.23 17:25:23 


(सचिन द.सहस्रबुध्दे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व मुख्याधिकारी. 


५. महालेखापाल (ले. व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे(पूर्वी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. कार्यासन व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन नवि-४/ कार्यासन नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


